RNINo. MAHBIL/2009/ 31747 
Reg. No. MCS/166/ 2016 -18 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

असाधारण भाग एक - ल 


वर्ष ३, अंक २६ ] 


मंगळवार , एप्रिल १८, २०१७/ चैत्र २८, शके १९३९ 


[ पृष्ठे ४, किंमत : रुपये १६. ०० 


असाधारण क्रमांक ४३ 

प्राधिकृत प्रकाशन 
(केंद्रीय ) औद्योगिक विवाद अधिनियम व मुंबई औद्योगिक संबंध अधिनियम यांखालील 
( भाग एक , चार - अ, चार- ब आणि चार - क यांमध्ये प्रसिद्ध केलेल्या अधिसूचना, आदेश व निवाडे यांव्यतिरिक्त ) 

अधिसूचना , आदेश व निवाडे. 


उद्योग ,ऊर्जा व कामगार विभाग 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक , मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 

दिनांक १८ एप्रिल २०१७ 


अधिसूचना 
महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण) अधिनियम, १९८१. 

क्रमांक एसजीए- २०१६/ प्र.क्र . १७९ / काम-५. - ज्याअर्थी, महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षारक्षक (नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ 
च्या कलम २३ अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून महाराष्ट्र शासनाने , अधिसूचना क्रमांक एसजीए- २०१४ / प्र. क्र . १२९ / काम - ५ , 
दिनांक ४ मार्च २०१४ व अधिसूचना क्रमांक एसजीए-२०१५ /प्र.क्र . ५३/ काम -५, दिनांक २ मार्च २०१५ रोजीच्या अधिसूचना व त्यामधील अनुसूची 
दोनमध्ये विनिर्दिष्ट केलेल्या शतींच्या अधीन राहून , “ मे. जी फोर एस सिक्युअर सोल्युशन्स ( इंडिया ) प्रा . लि ., पुणे " या एजन्सीच्या १,५६८ सुरक्षा 
रक्षकांना ३ वर्षांच्या कालावधीकरिता सुट देण्यात आली आहे ; 

___ आणि ज्याअर्थी, पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाने उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूची दोन मधील अट क्र . ९, १० आणि १८ मधील शतींचे “ मे . 
जी फोर एस सिक्युअर सोल्युशन्स ( इंडिया ) प्रा . लि ., पुणे " यानी उल्लंघन केले असल्याबाबत महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा सल्लागार समितीसमोर 
सादर केलेला अहवाल विचारात घेऊन महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा सल्लागार समितीने शासन अधिसूचना दिनांक ४ मार्च२०१४ व दिनांक २ मार्च २०१५ 
अन्वये देण्यात आलेली सुट मागे घेण्याबाबत शिफारस केली आहे ; 


आणि त्याअर्थी, पुणे जिल्हा सुरक्षा रक्षक मंडळाने दिनांक २३ सप्टेंबर २०१६, ४ ऑक्टोबर २०१६ आणि २१ नोव्हेंबर २०१६ अन्वये सादर 
केलेल्या अहवालानुसार वरील अटी व्यतिरिक्त सुट देण्यात आलेल्या उक्त अधिसूचनेच्या अनुसूची क्र. दोन मधील अट क्र. ६, ७, ८, १० आणि 
१८ मधील शतींचे देखील सदर एजन्सीने उल्लंघन केले आहे या निष्कर्षाप्रत शासन आले आहे. 

( १ ) 
भाग एक - ल - ४३ - १ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, एप्रिल १८, २०१७/ चैत्र २८, शके १९३९ 


उक्त अधिनियमाच्या कलम १५ अन्वये गठीत केलेल्या महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा सल्लागार समितीने केलेल्या शिफारशी त्याचप्रमाणे 
अहवालामधील वस्तुस्थिती विचारात घेऊन सदर “ मे. जी फोर एस सिक्युअर सोल्युशन्स ( इंडिया) प्रा. लि ., पुणे " एजन्सीने सुट दिलेल्या शतींचे 
उल्लंघन केले आहे असे शासनाचे मत झाले असून आणि महाराष्ट्र खाजगी सुरक्षा रक्षक ( नोकरीचेनियमन व कल्याण ) अधिनियम, १९८१ च्या 
कलम २३ नुसार प्राप्त अधिकारानुसार व दिनांक ४ मार्च २०१४ व दिनांक २ मार्च २०१५ अन्वये देण्यात आलेली सुट काढून टाकण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने , 


संजय काळभोर, 
कार्यासन अधिकारी . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, एप्रिल १८, २०१७/ चैत्र २८ , शके १९३९ 


In pursuance of clause (3 ) of article 348 of the Constitution of India , the following translation 
in English of the Government Notification , Industries , Energy and Labour Department, No. SGA . 
2016 /CR - 179/LAB - 5 , dated the 18th April 2017 is hereby published under the authority of the 


Governor. 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


V . M . BHAROSE , 


Deputy Secretary to Government . 


INDUSTRIES, ENERGY AND LABOUR DEPARTMENT 
Madam CamaMarg , Hutatma Rajguru Chowk ,Mantralaya,Mumbai 400 032 

dated the 18th April 2017 . 


NOTIFICATION 


MAHARASHTRA PRIVATE SECURITY GUARDS (REGULATION OF EMPLOYMENT AND WELFARE ) ACT, 1981. 


No. SGA . 2016 /CR- 179 /LAB -5 . — Whereas in exercise of the powers conferred by Section 23 of 
theMaharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and Welfare ) Act, 1981, the 
Government of Maharashtra has granted exemption to 1, 568 Security Guards of “ M /s . G4S Secure 
Solutions (India ) Pvt . Ltd ., Pune ” vide Notification No. SGA - 2014 /C . R . 129/LAB - 5 , dated 4th March 
2014 and Notification No. SGA- 2015 /C .R . 53/LAB -5 , dated 2nd March 2015 for the period of 3 years, 
subject to the conditions laid down in Schedule- II of the said Notification . 


The issue of breach of condition 9 , 10 and 18 of Schedule - II of the said Notification by 
“ M /s. G4S Secure Solutions ( India ) Pvt. Ltd ., Pune ” was considered in the Maharashtra State 
Security Advisory Committee meeting dated 20th September 2016 , the Maharashtra State Security 
Advisory Committee constituted as per Section 15 of the said Act after taking into consideration 
the factual report submitted by the Pune District Security Guards Board . The Maharashtra State 
Security Advisory Committee recommended to the Government to revoke the exemption granted 
to the said agency vide Notification No. SGA .- 2014 / C . R . 129 /LAB -5 , dated 4th March 2014 and 
Notification No. SGA . 2015 / C . R . 53/LAB -5 , dated 2nd March 2015 . 


And whereas from report of Pune District Security Guard Board , dated 23rd September 2016 , 
4th October 2016 and 21st November 2016 the Government has come to a conclusion that , apart 


from abovesaid conditions the said agency has breached condition No. 6 , 7 , 8 , 9 , 10 and 18 laid in 


the Schedule II of the said Notification of granting exemption . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र असाधारण भाग एक - ल, एप्रिल १८ , २०१७/ चैत्र २८ , शके १९३९ 


And Whereas considering the recommendations of the Maharashtra State Security Advisory 
Committee as well as fact on records the State Government Maharashtra is satisfied and come to 
conclued that there is breach of conditions of exemption by the said " M / s. G4S Secure Solutions 
(India ) Pvt . Ltd ., Pune ” agency and the Government hereby in exercise of powers conferred under 
Section 23 of the Maharashtra Private Security Guards (Regulation of Employment and Welfare) 
Act, 1981 revoke the exemption granted to the said agency vide Notification , dated 4th March 2014 
and 2nd March 2015 . 


By order and in the name of the Governor of Maharashtra , 


SANJAY KALBHOR , 

Section Officer . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED 
AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21 -A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 , EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI. 


